०७ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, 
नाशिक CAT-442 या शिबिराकरीता निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.9६/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२२. 
वाचा :- 


-0 


) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२२-२३ 
/का-५/३२९७, दि. ०२/०८/२०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 

दि. १७ एप्रिळ, २०१५ 


प्रस्तावना :- 
शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ मध्ये 


राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 
रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा-१९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय 
छात्र सेनेमधीलळ छात्रांकरीता प्रशिक्षण, शिबिरे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. ०७ महाराष्ट्र 
बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, नाशिक CAT-442 या शिबिराकरीता रू. ३,०२,७८९/- ( अक्षरी रूपये तीन 
लक्ष दोन हजार सातऱी एकोणनव्वद फक्त) इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 
मध्ये निर्देशित केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील 
अ.क्र. १ नियम क्र. २ व ७ अन्वये आकस्मिक खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखांना त्यांचे 
नियंत्रणाखालील कार्यालयास प्रतिवर्षी रू. २.०० लक्ष इतकी रक्‍कम मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. तर 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तथापि, वित्त विभागाच्या उक्त नमूद 
नियमाच्या अनुषंगाने शिबिरांची रक्‍कम प्रत्येकी रू. २.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्याने, ०७ महाराष्ट्र 
बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, नाशिक CAT-442 या शिबिराकरीता रू. ३,०२,७८९/- (अक्षरी रूपये तीन 
लक्ष दोन हजार सातऱो एकोणनव्वद फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने देयके पारित 


करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.७६/क्रीयुसे-३ 

२. राष्ट्रीय छात्र सेना, (२२०४ ००१६)-२१, पुरवठा व सामग्री या ळेखाशिर्षाखाळी या योजनेअंतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित 
करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र 
सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२९१५०६१८६५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

0) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१) अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१३) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 

) 

) 

) 

) 

) 


Oo Oo 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, नाशिक 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


